१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
Million Plus Cities अंतर्गत सन २०२२-२०२३ या 
आर्थिक वर्षातील Air Quality साठीचे प्रोस्ताहन 
अनुदान (Incentive) वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२२/प्र.क्र.५६/नवि-४ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक :- ०२ जून ,२०२२ 
वाचा :- 
१. नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एफएफसी २०२०/प्र.क्र.५६/नवि-०४, 
दिनांक २८.१०.२०२० 
२. केंद्र शासनाचे पत्र (ULB Release No. 14/2022-23) क्रमांक ₹१५(४५) /FC-XV/ FCD/ 
२०२०-२५,दिनांक ३०.०५.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या वर्षासाठी १५ वा वित्त आयोग स्थापन झालेला असुन १५ व्या 
वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचना दि १९ ऑगस्ट,२०२१ च्या आदेशान्वये प्राप्त झालेल्या आहेत. 
यानुसार वाचा क्र.२ येथील दिनांक २७.०३.२०२२ च्या आदेशान्वये १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत 
Million Plus Cities गटाकरीता सन २०२२-२३ वर्षाचे Air Quality Improvement साठीचे 
रु. ४१.३४ कोटी इतके प्रोत्साहन अनुदान (Incentive) प्राप्त झालेले असुन सदर अनुदान Million 
Plus Cities गटातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र शासनाकडून वाचा क्र.२ येथील 
आदेशान्वये मुक्‍त करण्यात आलेला सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील Million Plus Cities 
गटातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था तथा कटकमंडळांना Air Quality साठीचे प्रोत्साहन 
अनुदान (Incentive) रु. ४१.३४ कोटी सोबतच्या जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर रु. ४१.३४ कोटी इतकी रक्कम, सोबतच्या परिशिष्टानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थाना वितरित करण्यासाठी आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय 
यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय 
यांनी सोबतच्या परिशिष्टानुसार संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या हिश्‍शाची रक्‍कम 
PEMS प्रणालीमार्फत तात्काळ वितरित करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२२/ प्र.क्र.५६/ नवि-४, 

JWT 2092-2098 TT SMe AMORA oe ATG TT STOTT 9y ST RT 
आयोगाच्या अनुदानाच्या रकमेचे विहित नमुन्यातील विनियोग प्रमाणपत्र तात्काळ आयुक्‍त तथा 
संचालक,नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई यांनी शासनाकडे सादर करावे. सदर 
अनुदानातून खर्च करताना शासन निर्गमित करेल अशा शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार तसेच 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार करणे बंधनकारक राहील. सदरचे अनुदान “सशर्त” म्हणून वितरीत 
करण्यात येत आहे. 


४. १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार प्रोत्साहन प्राप्त झालेले Million Plus Cities 
गटासाठी Air Quality साठीचे बंधनकारक अनुदान (Tied Grants) Million Plus Cities गटातील 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना वितरीत करण्यात येत असून सदरचा खर्च हा "मागणी क्र.एफ- 
२,२२१७ नगर विकास, ०५,इतर नगर विकास योजना,१९१,नागरी स्थानिक संस्था, नागरी विकास 
प्राधिकरण,नागरी विकास बोर्ड इत्यादींना सहाय्य,(००)(०३) पंधराव्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशींनुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहायक अनुदाने (अनिवार्य), (२२१७ A348) ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) " या लेखाशिर्षातर्गत सन 2022-2023 या चालू वित्तीय वर्षाकरीता 
उपलब्ध असणाऱ्या तरतूदीमधून खर्ची घालण्यांत यावा. 


५. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी सह आयुक्‍त, नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय यांना नियंत्रक अधिकारी तसेच संबंधित सहायक आयुक्‍त (लेखा), नगरपरिषद प्रशासन 
संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदरहू शासन निर्णय हा वित्त विभागाची अनौपचारीक संदर्भ क्र.३३/२०२२/विकाअ,दिनांक 
०२ जून, २०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६०२१८५६३८५१२५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PANDURANG घण काड 
JOTIBA JADHAV भर माका" 
(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, नगर विकास विभाग 
प्रत, 
मा.मंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री ( नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Cc Av AD -0 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२२/ प्र.क्र.५६ / नवि-४, 
५. प्रधान सचिव,पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग,मंत्रालय,मुंबई, 
६. सदस्य सचिव,महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ,मुंबई. 
आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई 
महालेखापाल कार्यालय, महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
. सह संचालक (प्रदुषण नियंत्रण), महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ,मुंबई. 
१०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
११. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१२. सर्व जिल्हाधिकारी 
१३. आयुक्त, सर्व संबंधीत महानगरपालिका 
१४. मुख्याधिकारी, सर्व संबंधीत नगरपरिषद 
१५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,संबधीत कटकमंडळे 
१६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
qo. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास-१ विभाग यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई 
१८. प्रधान सचिव,नगर विकास-२, यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 
१९. निवडनस्ती, नवि-४ कार्यासन , नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएफसी-२०२२/ W.H.4g / नवि-४, 
शासन निर्णय क्रमांकः- एफएफसी-२०२२/ प्र.क्र.५६/नवि-४ , 


दिनांक ०२ जून, २०२२ सोबतचे परिशिष्ट. 


अ.क्र मनपा/नपा/कटकमंडळ नागरी समुह अनुदान (रक्कम रुपये) 
हित बृहन्मुंबई मनपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ३,०१,८१,४६६ 
२ नवी मुंबई मनपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ३०,१३,७६३ 
३ ठाणे मनपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ४६,७५,०६६ 
8 कल्याण - डोंबीवली मनपा बृहन्मुंबई नागरी समुह 33,34,809 
4 मिरा-भायंदर मनपा बृहन्मुंबई नागरी समुह २१,९३,२६४ 
६ उल्हासनगर मनपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ११,९९,०३२ 
9 अंबरनाथ नपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ७,४५,१३० 
८ बदलापुर नपा बृहन्मुंबई नागरी समुह ५,५६,८७८ 
१. बृहन्मुंबई नागरी समुह एकुण ४,५९,००,००० 
हिनं पुणे मनपा पुणे नागरी समुह ४,५९,३६,९७० 
२ पिंपरी चिंचवड मनपा पुणे नागरी समुह २,४४,५५,०९८ 
३ पुणे कटकमंडळ पुणे नागरी समुह १०५९४२५ 
४ देहु रोड कटकमंडळ पुणे नागरी समुह ९,९७,७२६ 
५ खडकी कटकमंडळ पुणे नागरी समुह १०,५०,७८१ 
२. पुणे नागरी समुह एकुण ७,३५,००,००० 
झि नाशिक मनपा नाशिक नागरी समुह ६,९६,७५, २६५ 
२ भगूर नगरपरिषद नाशिक नागरी समुह ५,४२,२८३ 
३ देवराळी कटकमंडळ नाशिक नागरी समुह ३२,८२,४५२ 
३. नाशिक नागरी समुह एकुण ७,३५,००,००० 
शिल औरंगाबाद मनपा औरंगाबाद नागरी समुह ७,२०,८३,९५० 
२ औरंगाबाद कटकमंडळ औरंगाबाद नागरी समुह १४,१६,०५० 
४. औरंगाबाद नागरी समुह एकुण ७,३५,००,००० 
[a नागपुर मनपा नागपुर नागरी समुह ७,१९,३९,६५० 
२ वाडी नगरपरिषद नागपुर नागरी समुह १५,६०, ३५० 
५. नागपूर नागरी समुह एकुण ७,३५,००,००० 
६ वसई विरार मनपा वसई विरार शहर ७,३५,००,००० 
एकूण (अक्षरी रुपये एकेचाळीस कोटी चौतीस लक्ष फक्त) ४१,३४,००,००० 

PANDURANG a ee een 
JOTIBA JADHAV a 
(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


